औद्योगिक व कामगार न्यायालय, पुणे या 
कार्यालयाच्या जागेच्या भाडेवाढीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं ०११७/प्र.क्र. ०४/कामगार-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ ऑगस्ट २०२३ 


१) प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. औन्यामु/आस्था-२/३२४४ दिनांक 
०६/१२/२०१६, क्र.औन्यामुं-२/३७९, दि.१६/२/२०१७ व क्र.औन्यामुं/आस्था-२/७४०, 
दि.०५/०४/२०२१, क्र.औन्यामु/आस्था-२/१३२८,दि.०२/०८/२०२१. 

२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. रेशा/भा प्र/ 
९१४६/२०१५, दिनांक १०/०९/२०१५. 

3) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. रेशा सु.भा.द./ 
७७०६/२००६, दिनांक २९/०४/२००६. 

प्रस्तावना - 

दि. १५.६.१९९४ पासून औद्योगिक न्यायालय पुणे कार्यालयाचे कामकाज पुणे महानगर परिवहन 
महामंडळ लि. (>॥॥०()च्या जागेतून चाळू आहे. यावेळी शासनाच्या दि. २०.०३.२००७ च्या शासन 
निर्णयाने दि. १६.०६.१९९४ ते 39.92.2003 या कालावधीकरीता PMPL यांच्याकडून एकूण १६७७४ 
चौ.फु. जागा रु. ७/- प्रति चौ.फु. दराने भाडेतत्वावर घेण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच प्रत्यक्ष 
वापरातील जागा कमी असल्याने अतिरिक्‍त २८०६ चौ.फु. जागा दि. ३०.६.२००७ रोजी PMPL यांना परत 
करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांच्या ताब्यात १३९६८ चौ.फु. जागा असून 
या जागेकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी प्रमाणित केलेनुसार भाडे निश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

औद्योगिक व कामगार न्यायालय, पुणे या कार्यालयाचे कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, पुणे यांचे वाचा क्र. २ येथील पत्रान्वये प्रमाणित केलेल्या दरानुसार दि.१/०१/२००१ पासून 
दि.३०/०६/२००७ या कालावधीसाठी (एकूण क्षेत्र १६७७४ चौ.फू.) दरमहा रुपये २,०१,२८८/- (रु. दोन 
लाख एकहजार दोनशे अठ्ठयाऐंशी फक्त) या दराने भाडेवाढ करण्यास व दिनांक ०१/०७/२००७ पासून 
(एकूण क्षेत्र १३९६८ चौ.फू.) दरमहा रुपये १,६७,६१६/- (रु. एक लाख सुदसष्ठ हजार सहाशे सोळा 
फक्‍त) या दराने भाडेवाढ करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं ०११७/प्र.क्र. ०४/कामगार-६ 


2. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र. के-४, मुख्यळलेखाशीर्ष, “२२३० - कामगार व 
सेवायोजन-०१-कामगार-१०१-औद्योगिक संबंध - (००) (०१) औद्योगिक लवाद न्यायालये (२२३००४८८) 
१४ भाडेपट्टी व कर” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदरचा झासन निर्णय हा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ 
/ विनियम,भाग-२, दि .१७/०४/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ चा भाग पहिला, 
उपविभाग एकमधील अ.क्र.१० नियम ११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियमावली १९६५ च्या नियम 
१४७ (क) खालील टिप-१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७/५/.॥8१॥१/89॥0॥.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२९१५२६२६६०१० असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPALI UPENDRA JAPE 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=735d6d81d9099a643dc5al1e7e261a6ea60ad4 
418817bd25d02db4654ea8c8e11, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

U p F N D RA J A p F serialNumber=F 1 EDA6DD54D9C1D002A33252AA96B6 
C559E22C914431F772457B39E98A5FCEAC, 
cn=DEEPALI UPENDRA JAPE 
Date: 2023.08.29 15:30:12 +05'30' 


(दीपाली जपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रभारी प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई 

२. सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, पुणे 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र ५, मुंबई/नागपूर 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

५. निवडनस्ती, कामगार-६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


